पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: 22 एप्रिल, २०२४ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु-२३, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. १ एप्रिल, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 
(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 
परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक 
वर्षातील नियमित मासिक वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षातील 
नियमित मासिक वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाळी एकूण रुपये २,१७,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन 
कोटी सतरा लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


रि कर्मचाऱ्यांची । या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 

"| जिल्हापरिषद संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 

os way (अक्षरी रुपये) 

| 7 | 2 3 ह g 

। १ | ठाणे २३ ११,००,०००/- | रूपये अकरा लाख फक्त 

2 | पालघर १२ ७,००,०००/- | रूपये सात लाख फक्त 

३ | रायगड १९ १२,००,०००/- । रूपये बारा लाख फक्‍त 

४ | रत्नागिरी २३ २३,००,०००/- | रूपये तेवीस लाख फक्त 

५ | जळगांव ५६ २४,००,०००/- । रूपये चोवीस लाख wad 

६ | सांगली २० १७,००,०००/- | रूपये सतरा लाख फक्त 

७ | कोल्हापूर २ 2,00,000/- | रूपये दोन लाख फक्‍त 

री छत्रपती ७७ ५१,००,०००/- । रूपये एक्कावन्न लाख फक्‍त 
संभाजीनगर 

९ | बीड २ २,००,०००/- | रूपये दोन लाख फक्त 

| १० | ० | धाराशीव ३ ३,००,०००/- | रूपये तीन लाख फक्त 

| 9a | १ | लातूर ७ ७,००,०००/- | रूपये सात लाख फक्‍त 

१२ | नांदेड a) 28,00,000/- | रूपये एकोणतीस लाख फक्‍त 

१३ | बुलढाणा १० १५,००,०००/- | रूपये पंधरा लाख फक्‍त 

१४ | अकोला शड ९,००,०००/- | रूपये नऊ लाख फक्त 

१५ | भंडारा र्न ५,००,०००/- | रूपये पाच लाख Had 
एकूण ३१७ २,१७,००,०००/- | रूपये दोन कोटी सतरा लाख फक्त 


२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 
कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिळी आहेत. सन २०२४-२५ या अर्थिक वर्षातील 
वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून सन २०२३-२४ मधील वेतन प्रलंबित 
असल्यास, उपरोक्त अनुदानातून ते प्राथम्याने करावे. मात्र या निधीतून त्यापूर्वीची अन्य 
कोणतीही थकबाकी अदा करु नये. तसेच संदर्भाधीन दिनांक ३०.०१.२०२३ च्या शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या पदनामानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय होणाऱ्या 
वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन अदा करण्याची दक्षता घ्यावी. 

३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही 
वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. 

४. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १५.०१.२०२३ 
च्या शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


५. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील 
निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 
६. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शर्तीचे पालन करावे. 
७. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७ नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
& शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक १ 
एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शा्तींची पूर्तता होत आहे. 
र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७ए/५/५/.॥६॥0॥/१59॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२२१२२८०११५२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd 


8a91d2970b24702e05968e19f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=0EDD9C3872935C07 1332E1F94CBCDC98 
28471B3251EEE2D5C23FD681EC41CEFA, 
cn=BALASAHEB B HAJARE 
Date: 2024.04.22 15:18:38 +05'30' 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२४/प्र.क्र.८७/पापु- २३ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/पाळघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ सांगली/ 

कोल्हापूर/ छत्रपती संभाजीनगर /बीड/धाराशीव/लातूर/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/भंडारा 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/पालघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ 
सांगळी/कोल्हापूर/ छत्रपती संभाजीनगर / बीड/ धाराशीव/ लातूर/ नांदेड/ बुलढाणा/ 
अकोला/ भंडारा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पाळघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ सांगली/ कोल्हापूर/ 
छत्रपती संभाजीनगर /बीड/धाराशीव/लातूर/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/भंडारा. 

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा परिषद, ठाणे/पाळलघर/रायगड/रत्नागिरी/जळगांव/ 
सांगळी/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर / बीड/ धाराशीव/ लातूर/ नांदेड/ बुलढाणा/ 
अकोला/ भंडारा. 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णाळय आवार, मुंबई. 

निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.बजेट-१४२२/प्र.क्र.८७/पापु-२३, दिनांक २२ एप्रिल, २०२४ 
सोबतचे विवरणपत्र 
अक्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम [ सेवा निवृत्ती दिनांक | 


रामनाथ कमळू सासे 
प्रकाश सखाराम पंपचालक 
पन अनंता a 
गजानन कुडव मस्टर कारकून 

si मजूर 
: नजर 
वामन भावसार 

लाल्या 
संजय रघुनाथ गावड 
कांचन मोहन ठाकूर 
aa 
जयवंत बाळाराम प 
मजूर 
नजर 
नजर 
चर नजर 

मजूर 
मजूर 
ज्र 
ज्र 

मजूर 
बळ नजर 


A|w 


G| . | S|] «K] "८७ 


wlan 


ALA! 6 | mm] of] K] wl] va] w 
4 


wo 


XK] cv] w 
4 


Ss 
4 


mM 


A) 


A] ७ 
| | 


wo 
fe} 


११ ail. अनंत पांडुरंग प मजूर ३०.०६.२०२७ 
१२ al. अनंत धाऊ प मजूर ३०.०६.२०२८ 
१३ | श्री. रामकृष्ण नारायण म्ह मजूर 
जळगांव जिल्हा परिषद 

१ |श्री. नवलसिंग चरणसिंग राठोड RTT ३१.०५.२०३३ 
२ श्री. लक्ष्मण कोळी कामगार ३१.०५.२०२८ 
३ [ait सोपान रामदास चौधर कामगार ३०.०५.२०२९ 
४ श्री. अरुण वसंत चौधर कामगार ३१.०५.२०३० 
५ श्री. संतोष बाबुराव येवले कामगार ३०.०८.२०२५ 
६ ।श्रो. बसंत बाबराव प कामगार ३१.०३.२०३१ 
७ श्री. महेंद्र रामेश्‍वर चोधरी RTT ३१.०७.२०२६ 
८  श्रो. परमल राठ कामगार ३१.०३.२०३२ 
९ । श्री. उत्तम माधवराव प कामगार ३१.०५.२०२८ 
१० श्री. भागवत चंद्रसिंग पवार कामगार ३०.०६.२०२६ 
११ श्री. संजय विठठुल महाजन (माळी) कामगार ३१.०५.२०३१ 
१२ al. सुनिल गणसिंग कच्छवा कामगार ३१.०५.२०२६ 
१३ fal. लालचंद काशिनाथ $ कामगार २८.०२.२०३३ 
१४ । श्री. दयाराम शंकर जाधव कामगार ३०.०४.२०२७ 
a4 [ai अर्जुन साहेबराव शिदे (पाटील  |कामगार ३१.०५.२०२९ 
१६ ।श्री. विलास जगन्नाथ मोरे कामगार ३१.०५.२०४१ 
१७ |श्री.प्रविण अशोकराणे | कामगार ३१.०७.२०३३ 
१८ श्री. बिकास मधुकर प कामगार ३१.०३.२०३८ 
१९ fait. संजय देविदास राण कामगार ३१.१०.२०३५ 
Ro [श्री. सुनिल aga meet [TTI 32,02, 2034 
२१ [at धनराज हरी Hla कामगार ३१.०८.२०३८ 
२२ [श्री.केलाससुरशकोळी |कामगार ३१.०५.२०३७ 
२३ a. राजेंद्र पांडुरंग भोळे कामगार ३०.११.२०३८ 
२४ | श्री. विकास प्रभाकर धनगर कामगार ३०.०४.२०३९ 
२५ ait. विलास कडु प कामगार ३१.०७.२०२६ 
२६ |श्री. अनिल काशिनाथपाटील [TTI ३१.०५.२०३० 
२७ | at. विलास सुपुडु कोळो कामगार ३१.०३.२०३४ 
२८ ail. सुधाकर शांताराम प कामगार ३१.०५.२०२७ 
२९ at त्र्यंबक प कामगार ३०.०६.२०३७ 
३० ।श्री. गोविंदा रतन राठ कामगार ३१.०५.२०३४ 
३१  ।श्रो. योगेश रामलाल चव्हाण कामगार ३०.०६.२०४७ 
३२ श्री. पुरुषोत्तम कोतिकबोरसे [TTI २९.०२.२०४० 
३३ at. fear पांडुरंग प कामगार २९.०२.२०४२ 
३४ [st सुजित शांताराम प कामगार ३०.०६.२०४५ 
३५ ।श्री. संतोष रमेश गुंजाळ कामगार ३१.१०.२०४४ 
३६ [St सचिन भानुदास प कामगार ३१.०१.२०४४ 
३७ । श्री. प्रदिप युवराज प कामगार ३१.०३.२०४६ 
३८ | ait. जितेंद्र संजय शेळवे कामगार ३१.०७.२०४८ 
३९ |श्री.नलेशचिधुफिके | कामगार ३०.०६.२०४८ 
vo _श्रो. निलेशदेविदासशिदे न ।कामगार ३०.०९.२०४८ 
४१ [SI शरद अशोक शेळवे कामगार ३०.०४.२०४९ 
४२ [atte thee | कामगार ३०.०५.२०४९ 


४३ [St aR aha कामगार ३०.०६.२०४१ 
श्री. दिनकर जगन्नाथ प कामगार 
श्री. गजानन बाबुराव प कामगार 
श्री. प्रमोद प्रभाकर भंगाळे कामगार 


कामगार 
कामगार 


कामगार 
कामगार 


| ७ 
|] 
al 


श्री. खुशाल गणप fare | 


द्रा 
! 


, शंकर धेना जाधव 


श्री.देविदास माणिक कांबळे | 


३७ |श्री. विलास संभाजी कदम 
३८ श्री. खुशाल व केद्र 
३९ | श्री. रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर 


२०.०९.२०२७ 


२३१.९२.२०२४ 
झर श्र re 


{| 


संगणक 
संगणक 
संगणक 
श्री. एस. आर. कनि. सहा. 


MN SO] ०< | wl wl] »5 
od 


| 


श्रा. आर. एस.गवाणकर मजूर 


nw 
o| 2 


nw|nw 
AU! A) 


nw 
K 
4) 4 


wo 
त 


nw 
७ 


vO 
mM 
dq) 
= QO 
माज 


elle oe 
BlS| le 
|) 4) 4 


. आर. टा. जाधव 
श्रा. एस. वाय. चव्हाण 
.ए. टा. जाधव 


wo 
I} “5 
| 


श्रा. एस. एस. व 
श्रा. एस. आर. खाप 
u 


, एस. एस. दुर्गवले 
. सी. डी. पवार 
, एस. सी. मे 
, अशोक रघुनाथ 


(२ 
{| 4 


मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 
मजूर 


Hou Rw 
श्रीव्हीकेशितप ||| , ; steer 30,08, 2oRG 


7 | ५) 
aw 


A 
AU 


. एस. डा. महाकाळ 


संगणक 


बजरंग आप्पा स 


g री 
२ 


cord मजूर 
Ad. A. 


8 ० 
vw कि 


, मजूर 


ष्‌ 


गणपत प 


मजूर 
७ 


. नंदकुमार पांडुरंग 


एन. आर. मुजावर 


र (a 
१० 2 
१९ 2 
१२ |? 
१३ 2 

XY |p 
१५ 2 
१६ at. ST  7ढ)|_|| 

es 
१८ 2 
१९ 2 
२० 2 


मजूर 

मजूर 

चव्हाण मजूर 
म मजूर 
मजूर 

ठे मजूर 
मजूर 

मजूर 

मजूर 

मजूर 

मजूर 


एस. 
. एस. एम. जमादार 
. J . 
5 . वाय पवार 


REEL 
णम . 
J ry 


२१.०५.२०२६ 


२१.०५.२०२५ 
२१.०५.२०२९ 


२१.०५.२०२६ 


२१.०५.२०२८ 
२१.९२.२०२९ 


के. व्हा. a en 


२९.०२.२०२८ 


Pare Ree RT 
१ श्री. कृष्णात हिंदुराव प मुकादम 
२ श्री. संभाजी श्रीपती कांबळे मुकादम 
Po धाराशिव TRG फव य q 


TLR 
२ [st एस. बी. कोळी पंपचालक ३१.०३.२०३७ 


लातूर परिष 
१ श्री. गोरे राजेश्वर गुरुनाथ मजूर ३०.११.२०२५ 
२ श्री. पुणे संजय मन्मथअप्पा मजूर 
३ श्री. मजूर ३१.०५.२०२५ 
५ श्री विक्रम मकाजी मजूर ३०.०६.२०२४ 
मजूर 


७ श्री. केगादे लक्ष्मण मरीबा जू ३०.०९.२०२६ 
बुलढाणा जिल्हा परिषद 


श्री. गजानन सुखदेव खरात मजूर 


) 


श्री. श्रीराम दयाराम मु मजूर ३०.०९.२०२९ 

. मनोहर शंकर इंगळे मजूर ३१.०५.२०२५ 

श्री. राजेद्र मुरलोधर Ae ३०.०९.२०३२ 

HOG 

२ श्री. एम. एम. कऱ्हाड मजूर २८.०२.२०२६ 

भंडारा जिल्हा परिषद 

२८०२२० 
श्री. एम. एम. व पंपचालक २३०.११.२०२४ 
श्री. बाय. टी. पार व्हॉलमन ३१.०७.२०२५ 


Co] ola 
H 
1 
4 
4) 4 


AU] AD] “० 


| 


श्री. डौ.सी.राहांगडाले | | a. व्हालमन २३१.०१.२०२८ 
श्री. ए. आर. ठाव पंपचालक ३१.०५.२०२७ 
श्री. एस. एस. रिनाई पंपचालक २३१.१०.२०२७ 
२८०२२३३ 


| 


mM 


- मजुर 
श्री. तु. रा. साबे मजुर ३०.४.२०२५ 
श्रा. र.घ. भुयार मजुर २१.७.२०२६ 


Gi m| Co] K] wl “७ ॥ »/० 
0 0 
4 


(५ 
| 


मजुर R 


Zz 
Q 


३९८२२७ 


mile 
‘al| 


मजुर ३०.९.२०२४ 
मजुर २८.२.२०२७ 


मजुर ३१.१.२०२९ 
मजुर ३१.१.२०२४ 


|. छत्रपती संभाजीनगरजिल्हापरिषदे ||| 


श्री. एन. एस. म पंपचालक ३१.०३.२०२३ 
२ [at एम. एम. कुलकणी पंपचालक 
श्री. एस. एस. व्हॉल्वमन 
श्री. ए. बी. जाधव व्हॉल्वमन 
शै 


>“०| (९| 6 | mm] -7 | K] wl] “७ | »/5 


श्रोबीके.मते ||| a व्हॉल्बमन २३०.०६.२०२६ 
; व्हॉल्बमन 30,08, 202K 


A 
4 


w|w 
) 
98 
ह. 98 
98 


A 


श्रा. एस. एन. मुठे व्हाल्वमन ७.२१.२०३० 


AU 


, बो. St. जगताप व्हॉल्वमन 
aa 
aie 
श्री. आर. के. जाधव व्हॉल्वमन 
श्री. एल. के. स व्हॉल्वमन 
श्री. एम. व्ही. पवार व्हॉल्बमन 


| 


nw 
७ 


wo 
| 
9 


, आर. डी. व्हॉल्बमन २३१.०५.२०३० 
श्री. एन. के. दांडेव व्हॉल्बमन ५.२३१.२०२३० 


Aa 
wo 


श्री. एस. एस. आ६ व्हॉल्बमन २३०.०६.२०२४ 


श्री. एस. डी. सातप॒ व्हॉल्वमन ३१.०८.२०२८ 
श्री. के. एम. मुळे व्हॉल्बमन ३०.०९.२०२८ 
श्री. डी. ए. कापसे व्हाल्बमन ३०.०६.२०२८ 


A 
mM 


1 | AD 
oa 
q 


चाँद 


A) 
Co 


, छत्रपती छगन राठ पंपसहायक ३०.०६.२०२४ 


A 
A) 


y| 
(र 
| 


श्री. बबन देवराव Sica 32.00, 202% 
श्री अशोककुंडलीक ओटे | | र Sica 30,08, ROR 
श्री. मधुकर नामदेव प व्हाल्वमन ३०.०९.२०२७ 


८७ | AU 
wo} 0 
OQ 
९) 
९) 
3 त्या 


ae 
श्री.विष्णु सुभाष लिबोर व्हॉल्वमन 
श्री. भगवान आत्माराम वाव व्हॉल्वमन 
श्री. नामदेव गबरु चव्हाण व्हॉल्वमन 
श्री. नय्युम रहीम बे व्हॉल्वमन 
श्री. महंमद अहेमद चाऊस व्हॉल्वमन 
. श्रीमंत माधवराव साबळे व्हॉल्वमन 

श्री. एकनाथ धुमा चव्हाण व्हॉल्वमन 
ai aerate eras ‘ai 
व धोंडीबा गायकवाड व्हॉल्वमन 
aime terse iar 

श्री. प्रताप रामभाऊ चव्हाण व्हॉल्वमन 
श्री. राजेश प्रभाकर व्हॉल्वमन 
श्री. गुलाब सदाशिव व्हॉल्वमन 
aie 
श्री. प्रेमदास लहानु राठ व्हॉल्वमन 
त्री मगोरथगणश =i 
श्रीबी.टी.निकम | |पंपचालक 
श्री. एस. एस. ठाकुर व्हॉल्वमन 
श्री. पो. एल. घडमोडे व्हॉल्बमन 
श्री जे.डी.राठोड RITE 


श्री. एस. एस. जाधव व्हॉल्बमन २३०.०६.२०२९ 


AU 
AU 


| 
Aa 
4 
O 
Q 


AU 
«K 


AU 
ig 


AU 
mM 


AU 
Co 


व्हाल्वमन 30,08, 20RC 


| 
वळ 


« 
mM 
0 
Bs! 
al 


ol 


| K| XK] XK 
AIAG 


श्री. अमृत दगडू 2 पंपचालक ३०.०४.२०२९ 


५३ at. कमलाकर रंगनाथ वख 


व्हाल्वमन ३१.०५.२०२८ 


५५  |श्री. गुलाम रसूल शेख अब्दुल 


वबालमन 


BALASAHEB Bis . 
HAJARE a 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


